RNI No.MAHBIL / 2009 / 40124 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ८ , अंक १ ] 


शुक्रवार , मार्च ४ , २०२२ / फाल्गुन १३ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये २६.०० 


असाधारण क्रमांक १ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक ४ मार्च , २०२२ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये 
प्रसिद्ध करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. I OF 2022 . 


A BILL 
TO AMEND THE MAHARASHTRA SHOPS AND ESTABLISHMENTS 
( REGULATION OF EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE ) 

ACT , 2017 . 


सन २०२२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १ . 
महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) अधिनियम , २०१७ यामध्ये 

सुधारणा करण्याकरिता विधेयक . 


२०१७ चा 


7 


3B 


ज्याअर्थी , यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी , महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशतींचे 
महा . ६१. विनियमन ) अधिनियम , २०१७ यात सुधारणा करणे इष्ट आहे ; त्याअर्थी , भारतीय गणराज्याच्या त्र्याहत्तराव्या 
वर्षी , याद्वारे , पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे : 

या अधिनियमास , महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) ( सुधारणा ) संक्षिप्त नाव . 
अधिनियम , २०२२ , असे म्हणावे . 


१ . 


( १ ) 


भाग पाच - १-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च ४ , २०२२ / फाल्गुन १३ , शके १ ९ ४३ 


सन २०१७ चा 

२ . महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) अधिनियम , २०१७ ( यात यापुढे २०१७ चा 
महाराष्ट्र 

महा . ६१ . 
ज्याचा निर्देश “ मुख्य अधिनियम " असा केलेला आहे ) , याच्या कलम १ मधील , पोट - कलम ( ३ ) ऐवजी , पुढील 
अधिनियम क्रमांक 
६१ याच्या कलम पोट - कलम दाखल करण्यात येईल : 

“ ( ३ ) ( क ) कलम ७ खेरीज करून , या अधिनियमाच्या तरतुदी , दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी 
नोकरीवर ठेवणाऱ्या आस्थापनांना लागू असतील . 


१ ची सुधारणा . 


( ख ) कलमे ७ व ३६ क यांच्या तरतुदी , दहापेक्षा कमी कर्मचारी नोकरीवर ठेवणाऱ्या आस्थापनांना 


लागू असतील . " . 


३ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम १७ मधील , खंड ( छ ) वगळण्यात येईल . 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 


६१ याच्या कलम 
१७ ची सुधारणा . 


४ . 


मुख्य अधिनियमाच्या कलम ३६ नंतर , पुढील कलम समाविष्ट करण्यात येईल : 


सन २०१७ चा 

महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक 
६१ यामध्ये नवीन 

कलम ३६ क 
समाविष्ट करणे . 


नामफलक 
मराठीत असणे . 


" ३६ क . ( १ ) कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेल्या प्रत्येक आस्थापनेचा किंवा ज्या आस्थापनेला कलम 
७ लागू आहे त्या प्रत्येक आस्थापनेचा नामफलक , देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेमध्ये असेल : 

परंतु , अशा आस्थापनेच्या नियोक्त्याकडे , देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही 
भाषेतील व लिपीतील नामफलक देखील असू शकतील : 

परंतु आणखी असे की , मराठी भाषेतील अक्षरलेखन , नामफलकावर सुरुवातीलाच लिहिणे आवश्यक 
असेल आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार , इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या टंक आकारापेक्षा 
लहान असणार नाही . 

( २ ) ज्या आस्थापनांमध्ये मद्य पुरविले जाते किंवा विकले जाते , अशी आस्थापना , नामफलकावर 
महान व्यक्तींची किंवा गड - किल्ल्यांची नावे लिहिणार नाही . " . 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , मार्च ४ , २०२२ / फाल्गुन १३ , शके १ ९ ४३ 


३ 


उद्देश व कारणे यांचे निवेदन 


व 


महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) अधिनियम , २०१७ ( २०१७ चा महा . 
६१ ) ( यात , यापुढे , ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम " असा केलेला आहे ) , यामध्ये दुकाने व इतर आस्थापना यांमध्ये 
नोकरीवर ठेवलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीच्या शतींचे आणि इतर सेवाशर्तीचे विनियमन करण्यासाठी तरतूद असून 
तो , दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवणाऱ्या आस्थापनांना लागू 

आहे . 
२ . उक्त अधिनियमाअन्वये केलेला , महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन ) 
नियम , २०१८ याचा नियम ३५ हा , नामफलक देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेत प्रदर्शित करण्यासाठी प्रत्येक 
आस्थापनेस , अनिवार्य करतो . 

विविध संघटनांनी शासनाच्या असे निदर्शनास आणून दिले आहे की , दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या 
काही आस्थापना , कलम ७ खेरीज , उक्त अधिनियमाच्या तरतुदी त्यांना लागू नसल्यामुळे , मराठीत नामफलक 
प्रदर्शित करीत नाहीत . म्हणून प्रत्येक आस्थापनेने , -मग दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी अथवा दहा पेक्षा 
कमी कर्मचारी नोकरीत असोत- तिचा नामफलक मराठीत प्रदर्शित करण्याचे अनिवार्य करण्याची मागणी विविध 
संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत आहे . 

म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ अन्वये नोंदणी केलेली प्रत्येक आस्थापना , आणि कलम ७ लागू 
असलेली प्रत्येक आस्थापना त्यांचा नामफलक , देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेत प्रदर्शित करील , अशी तरतूद 
करण्याच्या दृष्टीने , त्यामध्ये नवीन कलम ३६ क समाविष्ट करून , उक्त अधिनियमात यथोचित सुधारणा करणे 
शासनाला इष्ट वाटते . आस्थापनेच्या नियोक्त्यास देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही भाषेतील 
व लिपीतील नामफलक देखील ठेवता येईल , तथापि , नामफलकावर सुरुवातीस मराठी भाषेतील अक्षरलेखन लिहिलेले 
असणे अत्यावश्यक असेल आणि मराठी भाषेतील अक्षरांचा टंक आकार , इतर कोणत्याही भाषेतील अक्षरांच्या 
टंक आकारापेक्षा लहान असणार नाही . 


. 


7 


३ . उक्त्त अधिनियमाच्या कलम १७ च्या खंड ( छ ) मध्ये , प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या ओळखपत्रावर आधार 
क्रमांक अंतर्भूत असण्याची तरतूद आहे . भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाच्या विनंतीवरून , आधार ( वित्तीय 
व इतर अर्थसहाय्य , लाभ व सेवा यांचे लक्ष्यित वितरण ) अधिनियम , २०१६ ( २०१६ चा १८ ) याच्या कलम २ ९ 
चे पोट - कलम ( ४ ) आणि त्याखाली केलेले आधार ( माहितीची देवाणघेवाण ) विनियमन , २०१६ याचा विनियम 
६ यांच्या तरतुदी लक्षात घेता , उक्त खंड वगळणे शासनास इष्ट वाटते . 

वरील उद्दिष्टे साध्य करणे , हा या विधेयकाचा हेतू आहे . 


2 


४ . 


हसन मुश्रीफ , 


मुंबई , 
दिनांक २२ फेब्रुवारी २०२२ . 


कामगार मंत्री . 


राजेन्द्र भागवत , 


विधान भवन : 
मुंबई , 
दिनांक ४ मार्च , २०२२ . 


प्रधान सचिव , 
महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT 
DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 
EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


